दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील गट-ब 
संवर्गातील “दुग्धशाळा व्यवस्थापक” या 
पदावरील अधिकाऱ्याची बदली करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र.: दुविप्र -२५१८/प्र.क्र.९५/२०१८/पदुम-६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-०९ ऑगस्ट, २०१९ 

शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ मधील कलम ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील गट-ब संवर्गातील “दुग्धशाळा 
व्यवस्थापक” या पदावरील अधिकाऱ्याची खालील THAT दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | कार्यरत असलेले ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
11 . श्री.एस.सी.पाखले, शासकोय दूध योजना, परभणी | शासकोय दूध योजना, पुणे 
दुग्धशाळा व्यवस्थापक 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी यांनी बदलीच्या ठिकाधी तात्काळ रुजू व्हावे व नवीन पदाचा कार्यभार 
त्वरीत स्वीकारावा. त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अथवा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून 
समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. 
४. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्त अधिकारी यांनी पदभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास त्वरीत कळवावा. विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न झाल्यास 
त्याबाबत झासनास त्वरीत अवगत करावे. जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करणे sey 
होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३०(सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकारी यांचे 
रजेचे अर्ज मंजूर करु नयेत. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०८०९१५१४५८४१०१ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath 


Andhale 
Date: 2019.08.09 15:24:55 +05'30' 
(सु.ए. आंधळे) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत: 
१) प्रधान सचिव (पदूम), कृषि व पदूम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः दुविप्र-२५१८/प्र.क्र.९५/२०१८/पदुम-६ 


२) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, वरळी, मुंबई.(५ प्रती) 


) 
) 
8) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, मुंबई/नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ठाणे 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/परभणी 

७) श्री.एस.सी.पाखले (आयुक्‍्त,दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालयामार्फत) 
८) मा.मंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहायक. 

९) निवडनस्ती. 


३) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद/पुणे/कोकण/नागपूर/अमरावती विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


